RNINo . MAHBIL/ 2012144835 
Regn. No. PCE/069/ 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४ , अंक - ५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २१, किंमत : ४. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 
वाचले . (१ ) अपर जिल्हाधिकारी, जळगाव यांचेकडील पत्र क्रमांक साशा/ ग्रामपं/ कावि - ५६२७७/ २०१४ , दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . 

( २) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम १४५ (१ - अ ) 


आदेश 
क्रमांक विकास/ कार्या- १९ / ग्रा .पं./विघटन/प्र. क्र .- २/ २०१५. - ग्रामपंचायत वाणेगाव, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव येथील ग्रामपंचायतीची 
निवडणूक सन २०१० मध्ये झालेली असून सदर ग्रामपंचायतीची एकूण सदस्य संख्या ७ इतकी आहे. एकूण ७ सदस्यांपैकी ( १) सौ. उषाबाई शांताराम 
पाटील, (२) श्री . अरविंद मन्साराम पाटील , (३) श्री . बापूराव पांडुरंग पाटील , ( ४) सौ . मिराबाई मंटूल सोनवणे या चार सदस्यांनी दिनांक ११ 
ऑक्टोबर २०१४ रोजी सदस्य पदाचे राजीनामे दिल्याने अपर जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक साशा/ ग्रामपं/ कावि- ५६२७७/ 
२०१४ , दिनांक ८ जानेवारी २०१५ नुसार ग्रामपंचायत वाणेगाव , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगावचे निम्मेपेक्षा जास्त सदस्यांनी राजीनामे दिल्याने 
सदर ग्रामपंचायत मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ ( १- अ) नुसार विघटित करणेबाबत कार्यवाहीकामी प्रस्ताव सादर केला आहे. 

२. राजीनामे देणारे ४ सदस्यांच्या राजीनाम्याच्या खरेपणाची पडताळणी ग्रामपंचायत वाणेगाव, तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव , दिनांक 
३० ऑक्टोबर २०१४ चे मासिक सभेत ठराव क्रमांक ५ नुसार झालेली आहे . 

३. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१- अ) नुसार पंचायतीतील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्याहून अधिक जागा रिकाम्या 
झाल्यास राज्य शासनास शासकीय राजपत्रातील आदेशाद्वारे अशी पंचायत विघटित करता येईल अशी तरतूद आहे. तथापि, ग्रामपंचायतीच्या उर्वरित 
सदस्यांना सदरची ग्रामपंचायत विघटित करण्यापूर्वी त्यांचेम्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. 

४. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम १४५ ( १- अ) नुसार ग्रामपंचायत विघटित करण्याबाबतचे अधिकार महाराष्ट्र शासन , 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक व्हीपीए- १०८३/सीआर -१६७० / २१ , दिनांक १ जून १९८३ अन्वये 
शासनाने विभागीय आयुक्त यांना प्रदान केलेले आहेत . 

५. ग्रामपंचायत वाणेगाव , तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव येथे आजमितीस ( १) श्री . तडवी अफसर सुपडू, (२) श्री . पाटील अशोक दगडू, 
(३ ) श्रीमती पाटील नंदाबाई ज्ञानेश्वर हे आहेत. त्यांना दिनांक १० फेब्रुवारी २०१५ रोजी त्यांचेम्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्यात आली आहे. सदर 
तारखेस सुनावणीचे वेळी कार्यरत तीनही सदस्यांनी त्यांचा लेखी खुलासा सादर केला असून सौ . नंदाबाई ज्ञानेश्वर पाटील, सरपंच यांचे लेखी 
खुलाशानुसार त्या महिला सरपंच असून त्यांना राजीनामा देण्यासाठी राजीनामे देणारे ४ सदस्य वारंवार आग्रह करीत आहे. त्यांच्यावर अविश्वास 
ठराव आणू, त्यांची चौकशी लावू अशी कारणे देऊन राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणत होते . त्यांनी ग्रामपंचायतीचे कामकाज करताना सर्व ग्रामपंचायत 
सदस्यांना विश्वासात घेऊन पारदर्शक आर्थिक व्यवहार करीत असल्यामुळे त्यांचेविरुध्द कोणीही तक्रार अर्ज केला नाही . त्यांनी सरपंच पदाचा 
कारभार करताना कोणतीही अनियमितता केली नाही. राजकीय द्वेषापोटी ४ सदस्यांनी राजीनामे दिले आहे. सदर ४ राजीनामे देणारे सदस्यांचा हेतू 
हा ग्रामपंचायत विघटित करणे हा होता. त्यांच्या ग्रामपंचायतीची मुदत ही दिनांक १३ सप्टेंबर २०१५ रोजी संपत असल्याने ग्रामपंचायत वाणेगाव 
विघटित करण्यात येऊ नये अशी विनंती त्यांनी केली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २६ ते एप्रिल १ , २०१५ / चैत्र ५ - ११, शके १९३७ 


६. श्री . तडवी अफसर सुपडू, सदस्य यांचे लेखी खुलाशानुसार ४ सदस्यांनी ग्रामपंचायत विघटन करण्याच्या हेतुने राजीनामे दिले आहेत . 
सरपंच यांना पदावरून कमी करण्याच्या हेतुने राजीनामे दिले आहेत. नवीन ग्रामपंचायत निवडणूक घेऊन सरपंच होण्याच्या लालसेपोटी सदर सदस्य 
हे ग्रामपंचायतीच्या कामात अडथळा आणत होते व विकास कामात अडथळा आणत होते . ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक व सर्व ग्रामपंचायत सदस्य 
यांना विश्वासात घेऊनच काम करीत होते . त्यांनी ग्रामपंचायत वाणेगाव ही विघटित करण्यात येऊ नये अशी विनंती केली आहे. 

७. श्री . अशोक दगडू पाटील, सदस्य यांचे लेखी खुलाशानुसार ४ सदस्यांनी राजीनामे हे ग्रामपंचायत विघटित करण्याच्या हेतुने दिले आहेत . 
सरपंच यांना कमी करून नवीन निवडणूक घेऊन सरपंच होणेच्या लालसेपोटी ग्रामपंचायतीच्या कारभारात सदर सदस्य हे नेहमीच विरोध करीत होते 
व विकास कामात अडथळे आणत होते . ग्रामपंचायतीचा कारभार पारदर्शक व सर्व ग्रामपंचायत सदस्य यांना विश्वासात घेऊनच काम करीत होते . त्यांनी 
ग्रामपंचायत वाणेगाव ही विघटित करण्यात येऊ नये अशी विनंती केली आहे . 


८ . (१) श्री . तडवी अफसर सुपडू , (२) पाटील अशोक दगडू, (३) श्रीमती पाटील नंदाबाई ज्ञानेश्वर आजमितीस कार्यरत ३ सदस्यांचे लेखी 
म्हणणे व उपलब्ध कागदपत्रे यावरून मी पुढील निष्कर्षास आलो आहे. 


(१) वाणेगाव ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक ही सन २०१० मध्ये होऊन तिची मुदत ही १२ ऑगस्ट २०१५ ला संपते . 
(२) वाणेगाव ग्रामपंचायतीचा आजमितीस कार्यरत उर्वरित ३ सदस्यांचा कार्यकाळ हा साधारणत : ७ महिने इतकाच शिल्लक आहे. 

( ३) ग्रामपंचायतीचा सदस्यांचा शिल्लक कालावधी हा फारच कमी आहे. ४ सदस्यांची पोट-निवडणूक घेऊन देखील सदर ग्रामपंचायतीचे 
कामकाजास स्थैर्य प्राप्त होणार नाही असे दिसून येते . 

(४) निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य म्हणजे ७ पैकी ४ सदस्यांनी राजीनामे दिल्याने ४ ग्रामपंचायत सदस्यांची पदे रिक्त झाली असल्याने ३ सदस्यांना 
कायम ठेऊन ४ सदस्यांकरिता उर्वरित कार्यकाळ कमी असल्याने पोट-निवडणूक लावणे उचित होणार नसल्याने , मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ 
चे कलम १४५ ( १- अ) नुसार वाणेगाव , तालुका पाचोरा ही ग्रामपंचायत विघटित करून तेथे नव्याने निवडणूक घेणे योग्य राहील असे माझे मत झाले 
आहे. 


९ . मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक मला प्राप्त अधिकारानुसार ग्रामपंचायत वाणेगाव तालुका पाचोरा, जिल्हा जळगाव ही 
ग्रामपंचायत हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून विघटित करीत आहे. 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १३ मार्च २०१५ . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झाल्या आहेत . 

मंगळवार , जानेवारी २० , २०१५ / पौष ३० , शके १९३६ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन यांजकडून 

दुरुस्ती आदेश 
क्रमांक नपा /२(१)/व. न./ २०१५ . - इकडील आदेश क्रमांक नपा २ /१/ जा .क्रमांक २०१४ , दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ अन्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ९ (२) मधील तरतुदीस अनुसरून संबंधित नगरपरिषद क्षेत्रातील सन २०११ च्या 
जनगणनेची उपलब्ध असलेली लोकसंख्या विचारात घेऊन ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा इतर मागासवर्ग यांच्या लोकसंख्येसह ) 
जळगाव जिल्ह्यातील वरणगाव नगरपरिषदेसाठी एकूण निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या याबाबत दुरुस्ती आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 

तथापि, सदर आदेशात स्त्रियांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांमध्ये खालील नमूद केल्याप्रमाणे याद्वारे अंशत : बदल करण्यात येत आहे. 
मा . संचालक , नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय , मुंबई यांचेकडील आदेश पत्र क्रमांक नपसु/ २००१/ प्र. क्र . १/ २००१/ ५, दिनांक १ जानेवारी २००१ 
अन्वये दिलेल्या अधिकारान्वये सदर आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे . 


परिशिष्ट 


राखूनठेवलेलीसदस्यसंख्या 


नगर परिषदेचे नाव 


लहान नागरी क्षेत्राचे नाव 


लहान नागरी क्षेत्राचे 


निवडून द्यावयाची 


नागरिकांच्या 


स्त्रियां साठी 


सदस्य 


अनु. जातीसाठी 


रकाना५पैकीस्त्रियांसाठीराखूनठेवलेल्याजागांचीविभागणी अनु.जाती-अनु.जमाती-नागरिकांच्या साठीरकानासाठीरकानामागासप्रवर्गासाठीसर्वसाधारण ६पैकी७पैकीरकाना८पैकी 


अनु.जमाती 

साठी 


मागास 


वर्ग 


संख्या 


प्रवर्गासाठी 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


जळगावजिल्हा 


वरणगाववरणगाव नगरपरिषद,नगरपरिषद, वरणगाव.वरणगाव. 


एकनाथडवले, विभागीयआयुक्ततथाप्रादेशिकसंचालक, नगरपरिषदप्रशासन,नाशिकविभाग,नाशिक. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६ ते एप्रिल १ , २०१५ / चैत्र ५ - ११, शके १९३७ 


नाशिकरोड,१९जानेवारी२०१५. 


REVISEDORDER 


No.NP/2/(1)/V.N./2015.-VidethisOfficeRevisedOrderNo.NP/2(1)V.N./2014,dated26thDecember2014asperMaharashtraMunicipalCouncils, NagarPanchayatsandIndustrialTownshipsAct,1965Section9(2)oftheaftertakingintoconsiderationthepopulationofconcernedNagarParishad areamentionedin2011census(includingScheduledCastes,ScheduledTribesandOtherBackwardClassespopulation)thenumberofCouncillorsto beelectedinVarangaonMunicipalCouncil,JalgaonDistrictwasfixed.However,theseatstobereservedforWomenarepartlyamendedasfollows. 

ThisorderisissuedasperthepowerdelegatedbytheOrderofDirector,MunicipalAdministration,MumbaibearingNo.NPS-2001/PK-1/2001/5, dated1stJanuary2001. 


SCHEDULE 


Name 

of Municipal Councils 


NameofClassofNo.of SmallerSmallerElected UrbanUrbanCouncillors 
Women AreasAreas 


No.ofSeatsreservedfor 

Other 
Sche Sche 

Backward duledduled 

Classesof CastesTribes 

Citizens 


OutofCol.(5)No.ofseatsreservedforWomen ScheduledScheduledOther CastesTribesBackward 

General (outof(outof Classesof 
col 
. 
6 
)col.7) Citizens 

(outof 

col.8) 910 11 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


12 


District 
Jalgaon 


Varangaon 


Varangaon 


c 


18 


9 


2 


0 


5 


1 


0 


3 


5 


Nagar- parishad, 
Varangaon 
. 


Nagar parishad, 
Varangaon 
. 


EKNATHDAWALE, DivisionalCommissioner,NashikDivisionand RegionalDirector,MunicipalAdministration,NashikDivision,Nashik. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २६ ते एप्रिल १ , २०१५ / चैत्र ५ - ११, शके १९३७ 


NashikRoad,19thJanuary2015. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११, शके १९३७ 


५ 


बुधवार , जानेवारी २१, २०१५ / माघ १, शके १९३६ 


आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 
जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव 

पोट -निवडणूक २०१४ - १५ 
क्रमांक जमपा/ पोट-निवडणूक २०१४- १५/ २११८/ २०१५. – मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ अनुसूची ड प्रकरण १ निवडणूक 
नियम क्रमांक ३९ (२) व राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा २०१४/ प्र. क्र . १६ / का . ०५, दिनांक १२ डिसेंबर 
२०१४ नुसार मी , संजय जयराम कापडणीस, आयुक्त, जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , जळगाव 
शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १९ - अ व प्रभाग क्रमांक ३४ - क च्या दिनांक १८ जानेवारी २०१५ रोजी होणाऱ्या पोट -निवडणुकीकरिता 
निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांपैकी दोन्ही प्रभागांमध्ये प्रत्येकी एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील 
पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा २०१४/प्र.क्र . १६/ का .०५, दिनांक ७ जानेवारी २०१५ अन्वये कळविलेप्रमाणे खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद 
केलेल्या प्रभागातून महानगरपालिका सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. 

परिशिष्ट 
प्रभाग जागा निवडून आलेल्या महानगरपालिका सदस्याचा पत्ता 

पक्ष 

शेरा 
क्रमांक क्रमांक सदस्याचे नाव 

( जर जागा राखीव 

असेल तर कोणासाठी ) 

५ 
१९ ( अ) सौ . भोळे सिमा सुरेश चंद्रमौळी, यशवंत कॉलनी, भारतीय 

नागरिकांचा 
रिंगरोड , जळगाव . 

जनता पार्टी. मागास प्रवर्ग. 
३४ ३४ ( क ) सौ. सोनवणे लता चंद्रकांत ३९६/ ३ , जयकिसनवाडी, शिवसेना 

सर्वसाधारण 
जळगाव . 


पक्ष 


६ 


संजय जयराम कापडणीस , 

आयुक्त , 
जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव. 


जळगाव , १४ जानेवारी २०१५. 


वाचले . मा . राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप - २०१४/प्र. क्र . ०१/ का . ०६, दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक पालिका- ३/ कावि - ८०८ / सन २०१५. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ (१ ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , रूबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
भुसावळ नगरपरिषदेच्या दिनांक १८ जानेवारी २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट -निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या 
प्रभागामधून पालिका सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
अ. क्र . निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांचे नाव 

प्रभाग क्रमांक 

शेरा 
( जर जागा कोणासाठी राखीव असेल 

तर कोणासाठी ) 

४ 
पगारे उल्हास भिमराव 

सर्वसाधारण 


हासीनाबी अब्बासशाह 


७ - क 


ना . मा . प्र. स्त्री 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , २० जानेवारी २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११, शके १९३७ 


वाचले . मा . राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ/ नप - २०१४/प्र. क्र . ०१/ का . ०६, दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक पालिका- ३/ कावि -८०९ / सन २०१५ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १९ (१ ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी , रूबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी, जळगाव या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
भडगाव नगरपरिषदेच्या दिनांक १८ जानेवारी २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद 
केलेल्या प्रभागामधून पालिका सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
अ. क्र . निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांचे नाव 

प्रभाग क्रमांक 

( जर जागा कोणासाठी राखीव असेल 

तर कोणासाठी) 


शेरा 


१ 


देशमुख करुणा सुनील 
सुशिला शांताराम पाटील 
देशमुख राजेंद्र आबासाहेब 


१ - ब 


१ - क 


पठाण भीकनुर दाऊदखान 


१ - ड 


सर्वसाधारण स्त्री 
अनुसूचित जमाती स्त्री 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण 
सर्वसाधारण स्त्री 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


अतुल रमेश पाटील 
पाटील सुवर्णा शाम 
प्राजक्ताविजयकुमार देशमुख 
मिा वसीम बेग हकीम बेग 


२ - क 


२- ड 


सर्वसाधारण 


३ - अ 


सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 


पाटील सुभाष दगा 
रंजना रविंद्र पाटील 
पवार प्रशांत दत्तात्रय 
मलीक जाकेराबी इब्राहिम 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण स्त्री 
सर्वसाधारण स्त्री 


पाटील सुवर्णा भैय्यासाहेब 


४ - अ 


४ - ब 


४ - क 


सर्वसाधारण 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्री 
सर्वसाधारण 


४ - ड 


५- अ 


भोसले शाम अशोक 
पाटील योजना दत्तात्रय 
पाटील अमोल नाना 
अहिरे कमलबाई पुंडलिक 
भिल संजय भिवसन 
पाटील राजेंद्र महादू 
वैशाली संतोष महाजन 
भोई कल्पनाबाई जगन 


५- ब 


अनुसूचित जाती स्त्री 
अनुसूचित जमाती 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


५ - क 


५ - ड 


सर्वसाधारण स्त्री 


५- इ 


सर्वसाधारण स्त्री 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , २० जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -अ – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११, शके १९३७ 


७ 


शुक्रवार , फेब्रुवारी १३ , २०१५ / माघ २४ , शके १९३६ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूक , २०१५ 


परिशिष्ट ७ - ब 


क्रमांक पालिका- ३/निवडणूक -१९१/ २०१५ . - राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी-१०९४/ १६४/ १९९४, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९४ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) (यापुढे “ सदर अधिनियम ” म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० (१) खाली जळगाव 
जिल्ह्याचा अधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे वरणगाव नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा निर्दिष्ट 
करण्याचे ठरवीत आहे. 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) च्या कलम 
१० (१) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यास 
अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून मी , रूबल अग्रवाल, जिल्हाधिकारी , जळगाव उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोट - कलम (१ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 

आदेश मसुदा 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) च्या 
कलम ९ पोट- कलम ( २) अन्वये मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपरिषद प्रशासन, नाशिक विभाग, नाशिक यांचेकडील पत्र क्रमांक 
नपा -२/ १/ जावक क्रमांक वरणगाव निवडणूक - २०१४ , दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ च्या आदेशान्वये त्यांनी वरणगाव नगरपरिषदेच्याबाबतीत पुढील 
दर्शविलेल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा 
व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा धरून निश्चित केलेल्या 
आहेत . 

(१ ) निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
( २ ) अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या - 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

(क ) नागरिकांचा मागासप्रवर्ग 
(३ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व 

नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ). 
( ४) उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २( अ)( ब) व (क ) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती , 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची 
संख्या खालीलप्रमाणे राहील - 
( अ) अनुसूचित जाती 
(ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा ). 


। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११ , शके १९३७ 


त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांच्याकडील आदेश क्रमांक एसईसी -१०९४/ १६४/ १९९४, दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९४ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० पोट - कलम (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , रूबल अग्रवाल , जिल्हाधिकारी, जळगाव याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र निश्चित करीत असून ज्या प्रभागांमध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाची व्याप्ती 

आरक्षणाची स्थिती 
क्रमांक 

किती जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी, 

जसे अनु . जाती/ अनु. जमाती/ 
नागरिकांचा मागासवर्गासाठी वा 
स्त्रियांसाठी ( अनु . जाती / 

अनु. जमाती/ नागरिकांच्या 
मागासवर्ग स्त्रियांसाठी धरून ) 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


उत्तर : गट नं . १६६ च्या उत्तर - पश्चिम कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने गट नं. २१२ 

च्या कोपऱ्यापर्यंत , तेथून गट नं . २१४ च्या उत्तर कोपऱ्यापर्यंत , तेथून पूर्वेस नगरपरिषद 
हद्दीने गट नं . २१७ च्या पूर्व कोपऱ्यापर्यंत , तेथून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . २०५ 
च्या पूर्व कोपऱ्यापर्यंत , तेथून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ३६७ पर्यंत , तेथून गट नं . 
३६१ च्या उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत , तेथून गट नं. २१४ च्या उत्तर -पूर्व कोपऱ्यापासून 
उत्तर बाजूने अंजनसोंडेची पूर्वेकडील शीव व ऑर्डिनन्स फॅक्टरीची पश्चिमेकडील 
शीव ओलांडून गट नं . २२० च्या दक्षिण- पश्चिम कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने 
गट नं . २३२ च्या पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापर्यंत , तेथून पूर्वेस नगरपरिषद हद्दीने गट 
नं . २६५ पर्यंत , पुढे नगरपरिषद हद्दीने गट नं. २२० दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत . 


पूर्व : गट नं . ४९१ च्या उत्तर - पूर्व बाजूने नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ३६१ च्या उत्तर-पूर्व 

कोपऱ्यापर्यंत , नंतर गट नं . ३६१ च्या पूर्वबाजूने दर्यापूर गावाची उत्तर शीव व 
ऑर्डिनन्स फॅक्टरीची दक्षिण शीव ओलांडून गट नं . ३६० च्या पश्चिम - दक्षिण 
कोपऱ्यापर्यंत , तेथून नगरपरिषद हद्दीने गट नं. ३५६ च्या दक्षिण- पूर्व कोपऱ्यापर्यंत , 
तेथून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . २६८ च्या उत्तर कोपऱ्यापर्यंत , पुढे नगरपरिषद 
हद्दीने गट नं . २७२ च्या पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत , तेथून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . 

३६० च्या दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत . 
दक्षिण : गट नं . ९४ च्या पश्चिम - दक्षिण कोपऱ्यापासून गट नं. ७८ पर्यंत , पुढे गट नं . ५३ 

च्या दक्षिण बांधाने लोक कल्याणी सोसायटीपर्यंत व त्यापुढे दक्षिणेस रस्त्याने चांगो 
रामदास झोपे यांचे घरापर्यंत , तेथून पूर्वेस रस्त्याने बाळू सपकाळे यांचे घरापर्यंत , 
तेथून उत्तरेस रस्त्याने नामदेव नारायण चौधरी यांचे घरापर्यंत , तेथून पूर्वेस रस्त्याने 
मुस्लीम पंच बिदाडी पर्यंत , तेथून उत्तरेस रस्त्याने अशफाक शे . कादर, गनी शे . 
हाजम यांचे घरापर्यंत , तेथून गट नं . ३ च्या दक्षिण बांधाने ऑर्डिनन्स फॅक्टरी 
रस्त्याने गट नं . ४८५, ४८६, ३७७ दक्षिण बांधाने रस्ता ओलांडून नगरपरिषद 

हद्दीपर्यंत . 
पश्चिम : गट नं . ९४ च्या पश्चिम - दक्षिण कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने भोगावती 

नदीच्या पूर्व काठाने गट नं . १६६ च्या उत्तर - पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११, शके १९३७ 


९ 


अनुसूची – चालू 


२ 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


उत्तर : कादर शे. नुरा यांचे घरापासून गावाबाहेरून जाणाऱ्या तपत कठोरा रस्त्याने पूर्वेस 

जनार्दन दगडू बोंडे यांचे घरापर्यंत , तेथून गट नं . ४४३ , ४३४ , ४३३ , ४८४, ४८७, 
४८८ , ४८९, ४९० पैकी यांच्या उत्तर बांधाने रस्ता ओलांडून गट नं . ४९१ च्या पूर्व 

उत्तर कोपऱ्यापर्यंत . 
पूर्व : गट नं. ४९१ च्या उत्तर - पूर्व बांधापासून गट नं . ४९२, ४९३ च्या पूर्व- दक्षिण 

कोपऱ्यापर्यंत . 


दक्षिण : गट नं . ४९३ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापासून पश्चिमेस नगरपरिषद हद्दीने रस्ता 

ओलांडून गट नं . ५१३ , ४७६, ४७८, ४२५ , ४२६, ४५६, ४५५ च्या दक्षिण बांधाने 
गट नं . ४५५ च्या दक्षिण -पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत , तेथून सिनेमा रस्त्याने उत्तरेस गट 
नं . ४५३ च्या उत्तर - दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत , तेथून पश्चिमेस रमेश तुकाराम भंगाळे 
यांचे घरापर्यंत , तेथून पश्चिमेस रस्त्याने भागवत रामदास भंगाळे यांचे घरापर्यंत , 
तेथून रस्त्याने वंदना रेस्टॉरंटपर्यंत , तेथून रस्ता ओलांडून गजमल उखा माळी 

यांच्या पिठाची गिरणीपासून पश्चिमेस रस्त्याने रामकृष्ण गजमल माळी यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम : रामकृष्ण गजमल माळी यांचे घरापासून उत्तरेस रस्त्याने कादर शे. नुरा यांचे 

घरापर्यंत . 


TY 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


उत्तर : समर्थ ज्वेलर्स यांचे दुकानापासून पूर्वेस रस्त्याने पंढरी भायजी भंगाळे यांचे 

घरापर्यंत , तेथून रस्त्याने जगन्नाथ माळी यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व : जगन्नाथ माळी यांचे घरापासून दक्षिणेस सिनेमा रोडने (फॅक्टरी रोड) सकावत 

शेठ यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण : सकावत शेठ यांचे घरापासून पश्चिमेस रस्त्याने समस्त भोई वाडा पंच मंडळ यांचे 

कार्यालयापर्यंत , तेथून उत्तरेस रस्त्याने अहिर सुवर्णकार पंच मंडळ यांचे 

कार्यालयापर्यंत , तेथून पश्चिमेस मनोहर एकनाथ सराफ यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम : मनोहर एकनाथ सराफ यांचे घरापासून उत्तरेस ग्रामपंचायतकडे जाणाऱ्या रस्त्याने 

समर्थ ज्वेलर्स दुकानापर्यंत . 


सर्वसाधारण 


उत्तर : समस्त मुस्लीम पंच इमारतीपासून पूर्वेस रस्त्याने सलाउद्दीन चिरागोद्दिन यांचे 

घरापर्यंत , तेथून सिनेमा रस्त्याने उत्तरेस महिला सार्वजनिक शौचालयापर्यंत , 
तेथून पूर्वेस रस्त्याने गट नं. ४५९, ४६१, ४७६ , ४७८ , ४७५, ४७१ , ५२२ च्या 

उत्तर बांधाने गट नं . ५१८ च्या उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 
पूर्व : गट नं . ५१८ च्या उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ५१९ च्या 

पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत ( राष्ट्रीय महामार्ग ६ पर्यंत ). 
दक्षिण : गट नं . ५१९ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापासून राष्ट्रीय महामार्ग ६ च्या रस्त्याने 

पश्चिमेकडे गट नं . ५२३, ५२५ च्या दक्षिण बांधाने गट नं . ५४९ पर्यंत , तेथून 

भोगावती नदीच्या उत्तर काठाने पश्चिमेस सलीम कुरेशी यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम : सलीम कुरेशी यांचे घरापासून उत्तरेस गांधी चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याने समस्त 

मुस्लीम पंच इमारतीपर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


५ 


सर्वसाधारण 


उत्तर : सतीश रामराव देशमुख यांचे घरापासून पूर्वेस ताराबाई जैन यांचे घरापर्यंत तेथून 

रस्ता ओलांडून सी . आर. पाटील यांचे घरापासून पूर्वेस रस्त्याने किसन तुकाराम 
माळी यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे महादेव मंदिरापर्यंत , तेथून भीमराव सुकदेव माळी 

यांचे घरापर्यंत , पुढे समर्थ डेअरीपर्यंत , तेथून पुढेमयूर ज्वेलर्स दुकानापर्यंत . 
पूर्व : मयूर ज्वेलर्स यांचे दुकानापासून दक्षिणेकडे रस्त्याने नारायण मराठे यांचे(पान 

टपरी) पर्यंत , तेथून पुढे रस्ता ओलांडून क्वॉलिटी जनरल स्टोअर्सपासून माऊली 
क्लिनिकपर्यंत , तेथून पुढे सीमाबाई पंडित मराठे यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे कादर 

मन्यार यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे सै. सलीम सै. इब्राहिम यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण : सै. सलीम सै. इब्राहिम यांचे घरापासून पश्चिमेस रस्त्याने शे. इस्माईल 

शे. इब्राहिम यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे भास्कर आनंदा भोई यांचे घरापर्यंत , तेथून 
पुढे भगवान देवचंद भोई यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे काशिनाथ साळुके यांचे 
घरापर्यंत , तेथून पश्चिमेस गौरव टेन्टपर्यंत , तेथून दक्षिणेस रस्त्याने गादी भांडार 
( करीम बाळू ) यांचे दुकानापर्यंत , तेथून पश्चिमेस भोगावती नदीच्या उत्तर काठाने 

शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंत . 
पश्चिम : भोगावती नदीच्या पुलाजवळील छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यापासून 

उत्तरेकडे रस्त्याने चौधरी प्रिंटर्स दुकानापर्यंत , तेथून पुढे रस्ता ओलांडून लेटेस्ट 
टेलर्स यांचे दुकानापर्यंत , तेथून पश्चिमेस रस्त्याने मधुकर पालवे यांचे घरापर्यंत , 
तेथून उत्तरेस सतीश देशमुख यांचे घरापर्यंत . 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


उत्तर : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ( आय. टी . आय . ) पासून पूर्वेस गांधी चौक रस्त्याने निर्मलाबाई 

सोपान माळी यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे एम. डी . महाजन यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व : एम . डी. महाजन यांचे घरापासून दक्षिणेस रस्त्याने गोपाळ लक्ष्मण चौधरी यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण : गोपाळ लक्ष्मण चौधरी यांचे घरापासून पश्चिमेस रस्त्याने बाळासाहेब काटे यांचे 

घरापर्यंत , तेथून पुढे देवकी भवनपर्यंत , तेथून पुढे सुमनबाई जोशी यांचे घरापर्यंत , 
तेथून पुढे प्रदीप वरणकर यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे सुभाष पितांबर झोपे यांचे 
घरापर्यंत . 


पश्चिम : सुभाष पितांबर झोपे यांचे घरापासून उत्तरेस रस्त्याने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था 

( आय. टी . आय.) पर्यंत . 


सर्वसाधारण 


उत्तर : मुनाफखाँ भुरेखाँ यांचे घरापासून पूर्वेस रस्त्याने श्रीकृष्ण हरी चौधरी यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व : श्रीकृष्ण हरी चौधरी यांचे घरापासून दक्षिणेस रस्त्याने विनायक देशमुख यांचे 

घरापर्यंत , तेथून पुढे रस्ता ओलांडून नेमिनाथ कारंजकर यांचे घरापासून दक्षिणेस 

हनुमान मंदिरापर्यंत ( भोगावती नदीच्या उत्तर काठापर्यंत ). 
उत्तर : हनुमान मंदिरापासून पश्चिमेकडे भोगावती नदीच्या उत्तर काठाने नसीमबी बशीरखाँ 

यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम : नसीमबी बशीरखाँ यांचे घरापासून उत्तरेस रस्त्याने मराठे यांचे दुकानापर्यंत , तेथून 

पुढे मुनाफखाँ भुरेखाँ यांचे घरापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११ , शके १९३७ 


११ 


अनुसूची – चालू 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


उत्तर : गट नं . ९४ च्या पश्चिम - दक्षिण कोपऱ्यापासून शेती शिवार गट नं. ९२, ९१ व ७८ 

च्या दक्षिण बांधाने लोककल्याण सोसायटीपर्यंत . 


पूर्व : लोककल्याण सोसायटीपासून दक्षिणेस रस्त्याने अक्सानगर ते तपत कठोरा 

मिळणाऱ्या रस्त्याने सार्वजनिक महिला शौचालयापर्यंत ( भोगावती नदीपर्यंत ) 
दक्षिण : सार्वजनिक महिला शौचालयापासून पश्चिमेस भोगावती नदीच्या उत्तर काठाने गट 

नं . ८४, ८८ च्या दक्षिण बांधाने गट नं ९४ च्या पश्चिम- दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत . 
पश्चिम : गट नं . ९४ चा पश्चिम कोपरा . 


सर्वसाधारण ( स्त्री) 


उत्तर : गट नं . ८०३ च्या पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने भोगावती 

नदीपर्यंत , तेथून दक्षिणेस वळून भोगावती नदीच्या दक्षिण काठाने गट नं . ८५४ च्या 

पूर्व- उत्तर कोपऱ्यापर्यंत , तेथून ज्ञानेश्वर जगन्नाथ धनगर यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व : गट नं . ८५४ च्या पूर्व- उत्तर कोपऱ्याकडील ज्ञानेश्वर जगन्नाथ धनगर यांचे 

घरापासून दक्षिणेकडे रस्त्याने दिलिप बुधो धनगर यांचे घरापर्यंत , तेथून रस्ता 
ओलांडून बी. डी . बोदडे यांचे घरापासून दक्षिणेस सुभाष धनु इखणकर यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण : सुभाष धनु इखणकर यांचे घरापासून पश्चिमेकडे पुढे रस्त्याने मोहन राणे यांचे 

घरापर्यंत , तेथून पुढे सुभाष पाटील यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने 

सद्गुरू हेअर आर्ट दुकानापर्यंत . 
पश्चिम : सद्गुरू हेअर आर्ट दुकानापासून राष्ट्रीय महामार्ग ६ ने पश्चिमेकडे गट नं . 

८०३ च्या पश्चिम- उत्तर कोपऱ्यापर्यंत . 


१० 


२ 


सर्वसाधारण 


उत्तर : गट नं . ७९३ च्या पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने पूर्वेस राष्ट्रीय 

महामार्ग ६ च्या दक्षिण बाजूने गट नं . ८०२ च्या उत्तर कोपऱ्यापर्यंत , तेथून पुढे 

राष्ट्रीय महामार्ग ६ च्या पश्चिम बाजूने हरलाल जोगन वाघ यांचे घरापर्यंत . 
पूर्व : हरलाल जोगन वाघ यांचे घरापासून दक्षिणेस रस्त्याने मधुकर किसन पाटील यांचे 

घरापर्यंत , तेथून पश्चिमेस रस्त्याने हरी पाटील यांचे घरापर्यंत , तेथून रस्ता ओलांडून 

प्रकाश चिंचोले यांचे घरापासून दक्षिणेस रस्त्याने ज्ञानदेव इंगळे यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण : ज्ञानदेव इंगळे यांचे घरापासून पश्चिमेस गट नं . ८१८ च्या दक्षिण बांधाने व 

भुसावळ -नागपूर रेल्वेमार्गाच्या उत्तर बाजूने गट नं . ७८७ च्या पश्चिम - दक्षिण 
कोपऱ्यापर्यंत . 


पश्चिम : गट नं . ७८७ च्या पश्चिम- दक्षिण कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ७८८ , 

७९० , ७९१, ७९२ च्या पश्चिम बांधाने गट नं. ७९३ च्या पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


३ 


११ 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


उत्तर : नीलिमा हरी चौधरी यांचे घरापासून पूर्वेस रस्त्याने मालतीबाई मिठाराम चौधरी यांचे 

घरापर्यंत , तेथून पुढे रस्ता ओलांडून एकनाथ बारकू चौधरी यांचे घरापासून उत्तरेस 
रस्त्याने संजय सोमा माळी यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे पूर्वेस जे. डी . गुमळकर यांचे 
घरापर्यंत , तेथून पुढे दक्षिणेस लक्ष्मण वराडेयांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे पूर्वेस 
सीताराम हरी रोकडे यांचे घरापर्यंत . 


पूर्व : सीताराम हरी रोकडे यांचे घरापासून दक्षिणेस रस्त्याने तिलकचंद रुपचंद वाघ 

यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे हिरामण शंकर हळदे यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे रमेश 
टेन्ट हाऊसपर्यंत , तेथून पुढे स्टेशन रस्त्याने राष्ट्रीय महामार्ग ६ ओलांडून 
महात्मा गांधी विद्यालयापर्यंत . 


दक्षिण : महात्मा गांधी विद्यालयाच्या दक्षिण - पूर्व कोपऱ्यापासून वेल्हाळे रस्त्याने पश्चिमेकडे 

भगवान कोळी यांचे घराजवळील बखळ प्लॉटपर्यंत . 


पश्चिम : भगवान कोळी यांचे घराजवळील बखळ प्लॉटपासून उत्तरेस रस्त्याने सुरेश वाघ 

यांचे घरापर्यंत , तेथून पूर्वेस रस्त्याने अशोक खाचणे यांचे घरापर्यंत , तेथून उत्तरेस 
रस्त्याने तिरुपती ट्रेडर्स दुकानापर्यंत , तेथून राष्ट्रीय महामार्ग ६ ओलांडून विष्णू 
प्लाय दुकानापर्यंत , तेथून पुढे उत्तरेस नीलिमा हरी चौधरी यांचे घरापर्यंत . 


१२ 


अनुसूचित जाती 


उत्तर : काशिनाथ श्रावण धनगर यांचे घरापासून पूर्वेस रस्त्याने तुळशीराम चौधरी यांचे 

घरापर्यंत . 


पूर्व : तुळशीराम चौधरी यांचे घरापासून दक्षिणेस आठवडे बाजार रस्त्याने देविदास 

रामदास बढे यांचे घरापर्यंत . 


दक्षिण : देविदास रामदास बढे यांचे घरापासून पश्चिमेस रस्त्याने रवि घाटोळेयांचे घरापर्यंत , 

तेथून उत्तरेस रस्त्याने गुलाब पांडू गव्हाळे यांचे घरापर्यंत , तेथून पश्चिमेस रस्त्याने 
हनुमान मंदिरापर्यंत . 


पश्चिम : हनुमान मंदिरापासून उत्तरेस रस्त्याने काशिनाथ श्रावण धनगर यांचे घरापर्यंत . 


१३ 


सर्वसाधारण 


उत्तर : गट नं . ८५४ च्या पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापासून ( गैबन शहा बाबा दर्गापासून) पूर्वेस 

भोगावती नदीच्या दक्षिण काठाने श्रीराम मंदिराच्या पूर्वेकडील कोपऱ्यापर्यंत . 


पूर्व : श्रीराम मंदिराच्या पूर्वेकडील कोपऱ्यापासून दक्षिणेस रस्त्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

स्मारकापर्यंत . 


दक्षिण : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकापासून स्टेशन रस्त्याने रवि धनगर यांचे पान 

टपरीपर्यंत . 


पश्चिम : रवि धनगर यांचे पान टपरीपासून उत्तरेस रस्त्याने सुकलाल शंकर भोई यांचे 

घरापर्यंत , तेथून पश्चिमेस खलील वकील यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे लक्ष्मी सॉ -मिल 
पर्यंत , तेथून गट नं . ८५६ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत , तेथून पुढे उत्तरेस 
रस्त्याने गैबन शहा बाबा दर्गापर्यंत (गट नं. ८५४ चा पश्चिम - उत्तर कोपरा). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११ , शके १९३७ 


१३ 


अनुसूची - चालू 


३ 


अनुसूचित जाती ( स्त्री ) 


उत्तर : अशोक जोशी यांचे घरापासून पूर्वेस रस्त्याने लवलंगर मियाँ दर्गापर्यंत . 
पूर्व : लवलंगर मियाँ दर्गापासून रस्त्याने दक्षिणेस संजय वसंतराव सराफ यांचे घरापर्यंत , 

तेथून भोगावती नदी ओलांडून शामराव पठारे यांचे घरापर्यंत , तेथून दक्षिणेस 

रस्त्याने फकरुद्दीन अली अहमद उर्दू हायस्कूलपर्यंत . 
दक्षिण : फकरुद्दीन अली अहमद उर्दू हायस्कूलपासून रस्त्याने रितेश ऑटो गॅरेजपर्यंत . 

तेथून पुढे स्टेशन रोड ओलांडून विष्णू सॉ मिलपर्यंत . 
पश्चिम : विष्णू सॉ मिलपासून उत्तरेस समाज मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याने ज्ञानेश्वर गवळी 

यांचे घरापर्यंत , तेथून भोगावती नदी ओलांडून मारुती मंदिराजवळील एस . बी . 
जोशी यांचे घरापर्यंत तेथून रस्त्याने पुढे उत्तरेस अशोक जोशी यांचे घरापर्यंत . 


१५ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( स्त्री ) 


उत्तर : भोगावती नदीवरील पुलाचा दक्षिण- पूर्व कोपरा . 
पूर्व : भोगावती नदीवरील पुलाच्या दक्षिण - पूर्व कोपऱ्यापासून दक्षिणेकडे गट नं . ५५१ 

च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत ( राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ पर्यंत ) . 
दक्षिण : गट नं. ५५१ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापासून पश्चिमेकडे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 

६ च्या उत्तरेकडील बाजूने बस स्टॅण्ड चौकातील (साई जेन्टस पार्लर ) बाळू न्हावी 

यांचे दुकानापर्यंत . 
पश्चिम : बस स्टॅण्ड चौकातील बाळू न्हावी यांचे दुकानापासून ( साई जेन्टस पार्लर ) उत्तरेस 

स्टेशन रोडने विद्याबाई सोनवणे यांच्या घरापर्यंत , तेथून पुढे पूर्वेस कादीर पठाण 
यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे रस्ता ओलांडून अय्युब खान यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे 
उत्तरेस रस्त्याने कासम शेख सकाउद्दीन यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे भोगावती 
नदीवरील पुलापर्यंत . 


१६ 


सर्वसाधारण 


उत्तर : बस स्टॅण्ड चौकातील समर्थ कॉम्प्लेक्स पासून पूर्वेस राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 

६ च्या दक्षिण बाजूने गट नं . ५३० च्या पुढे नगरपरिषद हद्दीपर्यंत . 
पूर्व : राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ च्या दक्षिण बाजूने नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ५३२, 

५३४ , ५३५ च्या पूर्व बांधाने गट नं . ५३६ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत . 
दक्षिण : गट नं. ५३६ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने गट नं. ५७१ च्या 

दक्षिण- पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत , तेथून भुसावळ - नागपूर रेल्वेमार्गाच्या उत्तर बाजूने 

रेल्वे स्टेशनपर्यंत . 
पश्चिम : रेल्वे स्टेशनपासून उत्तरेकडे बस स्टॅण्डकडे जाणाऱ्या रस्त्याने बस स्टॅण्ड चौकातील 

समर्थ कॉम्प्लेक्सपर्यंत . 


१७ 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


उत्तर : वेल्हाळे रस्त्यावरील रेल्वे बोगद्यापासून पूर्वेस वेल्हाळे रस्त्याने शासकीय 

विश्रामगृहापर्यंत . 
पूर्व : शासकीय विश्रामगृहापासून दक्षिणेस स्टेशन रस्त्याने रेल्वे स्टेशनपर्यंत ( गट नं . 

८२५ ), तेथून भुसावळ नागपूर रेल्वेमार्ग ओलांडून वाल्मिक बारकू निकम यांचे 

घरापर्यंत . 
दक्षिण : वाल्मिक बारकू निकम यांचे घरापासून पश्चिमेस गल्ली नं. ४ च्या रस्त्याने हरी 

महाजन यांचे घरापर्यंत . ( डी. पी . जवळ ) 
पश्चिम : हरी महाजन यांचे घरापासून वेल्हाळे रस्त्याच्या पूर्व बाजूने उत्तरेस रेल्वे 

बोगद्यापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११ , शके १९३७ 


अनुसूची - चालू 


सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


उत्तर : गट नं. ७५३ च्या पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापासून पूर्वेस नगरपरिषद हद्दीने गट नं . 

७८५ च्या उत्तर - पूर्व कोपऱ्यापर्यंत , तेथून भुसावळ- नागपूर रेल्वेमार्गाच्या दक्षिण 
बाजूने वेल्हाळे रस्त्यावरील रेल्वे बोगद्यापर्यंत , तेथून वेल्हाळे पश्चिम रस्त्याने 
दक्षिणेस अर्जुन मराठे यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे कस्तुराबाई इंगळे यांचे घरापर्यंत , 
तेथून पूर्वेस रस्ता ओलांडून सुभाष कोळी यांचे घरापासून दिनकर आवटे यांचे 
घरापर्यंत , तेथून पुढे पंचशील सोसायटीपर्यंत , तेथून पुढे पूर्वेस भुसावळ - नागपूर 

रेल्वे मार्गाच्या दक्षिण बाजूने नगरपरिषद हद्दीपर्यंत . 
पूर्व : भुसावळ- नागपूर रेल्वेमार्गाच्या दक्षिण बाजूने गट नं . ६३२ च्या पूर्व- दक्षिण 

कोपऱ्यापर्यंत . 
दक्षिण : गट नं . ६३२ च्या पूर्व- दक्षिण कोपऱ्यापासून नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ६४७ च्या 
__ पश्चिम- दक्षिण कोपऱ्यापर्यंत , तेथून उत्तरेस नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ६५१ पर्यंत , 

तेथून पश्चिमेस नगरपरिषद हद्दीने गट नं. ७१० च्या दक्षिण- पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत . 
पश्चिम : नगरपरिषद हद्दीने गट नं . ७१० च्या दक्षिण- पश्चिम कोपऱ्यापासून गट नं. ७४६ , 

७५२ पश्चिम बांधाने गट नं. ७५३ च्या पश्चिम - उत्तर कोपऱ्यापर्यंत . 


रूबल अग्रवाल , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव, १२ फेब्रुवारी २०१५. 


सोमवार , फेब्रुवारी १६, २०१५ / माघ २७, शके १९३६ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कावि / ग्रापं / कार्या- ८- अ / १९९ / २०१५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम ६२- अ (१ ) 
अन्वये खालील परिशिष्टात नमूद केलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितींची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी विहित 
रितीने खर्चाचेहिशोब सादर न केल्यास त्यांना निरर्ह केलेबाबतचे आदेश निर्गमित केले आहे . 

त्याअर्थी, मी , अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितींची निवडणूक लढविणाऱ्या 
उमेदवारांनी विहित रितीने खर्चाचेहिशोब सादर न केल्यास त्यांना निरर्ह ठरविलेल्या उमेदवारांची नावे खालील परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे 
अहमदनगर जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचा गणनिहाय निरर्ह ठरविलेली उमेदवारांची यादी त्यांचे पत्त्यासह महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
करीत आहे . 


परिशिष्ट 


जिल्हा अहमदनगर 


अहमदनगर पंचायत समित्या , निर्वाचक गण 
उमेदवारांचे नाव 

आदेशाचा क्रमांक 

व दिनांक 


अनर्हतेचा कालावधी 


क्र . 


पंचायत निर्वाचक निर्वाचक 
समितीचे गणाचा गणाचे 
__ नाव क्रमांक नाव 

२ ३ ४ 
संगमनेर १३ निमोण 


१ 
१ 


आदेशाच्या दिनांकापासून 


श्रीमती शारदा भाऊसाहेब कडनर, 
राहणार नान्नज दुमाला. 


क्रमांक ९/ २०१४ , 
दिनांक १२ -१२ - २०१४. 


५ वर्षे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११ , शके १९३७ 


१५ 


परिशिष्ट – चालू 


६ 


१ 
२ 


२ 
संगमनेर 


३ 
१३ 


१५ 


५ वर्षे. 


निमोण श्रीमती वत्सला चंद्रभान घुगे , 

राहणार निमोण . 
समनापूर __ श्री. एकनाथ तुकाराम घुले , 

राहणार चिकणी. 
समनापूर भागवत कान्हुजी शिंदे, 

राहणार सुकेवाडी . 
तळेगाव श्रीमती सुनिता सुर्यभान गोरे , 

राहणार कौठे कमळेश्वर. 
तळेगाव श्रीमती शिला तात्याबा दिघे, 

राहणार तळेगाव दिघे. 
वडगाव श्री . गायकवाड विजय कुंडलिक , 
पान . राहणार वडगाव पान . 
वडगाव श्री . पराड भास्कर गोविंदराव , 
पान . राहणार मनोली कोकणगाव . 
वडगाव श्री . शिंदेनंदकुमार मनाजी, 
पान . राहणार कौठे कमळेश्वर . 
चंदनापूरी श्री . गणेश लक्ष्मण दुधवडे, 

राहणार नांदुरी दुमाला . 
चंदनापूरी श्री. धराडे सोमनाथ कृष्णा, 

राहणार धुपे . 
अंभोरे श्रीमती खेमनर मंगल संपत , 

राहणार अंभोरे. 
सारोळा श्रीमती संगीता रामचंद्र फटांगरे , 
पठार. राहणार सारोळा पठार . 
हरेगाव श्री . शिंदे सोन्याबापू गोविंद, 

राहणार श्रीरामपूर . 
हरेगाव श्री . गायकवाड अशोक इंग्रज , 

राहणार श्रीरामपूर . 
हरेगाव श्री . हिवाळे अशोक तात्याबा, 

राहणार श्रीरामपूर . 
हरेगाव श्री . पंडीत संतोष दत्तू, 

राहणार श्रीरामपूर . 
हरेगाव श्री . नवथर संजय गंगाधर , 

राहणार श्रीरामपूर . 
हरेगाव श्री . पाटोळे बबन दादा , 

राहणार श्रीरामपूर . 
हरेगाव श्री . ओहोळ सुनिल गंगाधर , 

राहणार श्रीरामपूर . 
हरेगाव 

श्री. दातीर सुनिल काशिनाथ, 

राहणार श्रीरामपूर . 
हरेगाव श्री . इंगळे दिपक भानुदास , 

राहणार श्रीरामपूर . 


क्रमांक १० / २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२- १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक ११/ २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२- २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक १२ / २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२- २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक १३/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ -१२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक १५ / २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक २६- १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक १७/ २०१४ , ___ आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक १८ / २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२- १२ - २०१४. 
क्रमांक १९ / २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ -१२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक २०/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२- २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक १८ / २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२ - २०१४. 

५ वर्षे. 
क्रमांक २३/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक २४/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक २१/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक ४ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक २२ / २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२ -२०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक २३ / २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२- १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक २४/ २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२- १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक २५/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२- १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक २६/ २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक २७/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ -१२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक २८/ २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक २९/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 


श्रीरामपूर 


५० 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २६ ते एप्रिल १ , २०१५ / चैत्र ५ - ११, शके १९३७ 


परिशिष्ट – चालू 


. 


श्रीरामपूर 


आदेशाच्या दिनांकापासून 

___ ५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 


५ वर्षे. 


वडगाव . 


५० हरेगाव श्री . जाधव दत्तात्रय अपीचंद , क्रमांक ३० / २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ - १२ - २०१४ . 
५० हरेगाव श्री . तांबेनारायण माधवराव, क्रमांक ३१/ २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ -१२ - २०१४ . 
हरेगाव श्री . पटारे रविंद्र जोसेफ , क्रमांक ३२/ २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक १२ - १२ - २०१४ 
हरेगाव श्री . शिरसाठ सुनिल किशोर , क्रमांक ३३/ २०१४, 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ -१२ - २०१४ . 
५० हरेगाव श्री. साठे कैलास निवृत्ती , क्रमांक ३४/ २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ - १२ - २०१४ . 
निपाणी श्रीम . पटारे दुर्गावती सदाशिव , क्रमांक ३५/ २०१४, 
वडगाव . राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ - १२- २०१४ . 
निपाणी श्रीम . गायके सिना पाराजी, क्रमांक ३७/ २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ - १२- २०१४ . 
बेलापूर बु ||. श्रीम . थोरात जयश्री सुनिल , क्रमांक ३८ / २०१४, 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ -१२ - २०१४ . 
५३ बेलापूर बु । ।. श्रीम . पवार नंदा अनिल , क्रमांक ३९ / २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ - १२- २०१४ . 
५४ उक्कलगाव श्री . आहेर सोपान जगन्नाथ , क्रमांक ४० / २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४- १२-२०१४. 
५५ टाकळीभान श्री . कांबळे अनिल शहाजी, क्रमांक ४१ / २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ - १२- २०१४ . 
५६ पढेगाव श्री. लिप्टे विद्या बाळासाहेब, क्रमांक ४२/ २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ - १२ - २०१४ . 
१०१ सात्रळ श्रीम. अलका बाबासाहेब भोसले , क्रमांक १०/ २०१४ , 
राहणार राहुरी . 

दिनांक १२- १२- २०१४ . 
१०३ टाकळीमियाँ श्रीम. निता जितेंद्र शिंदे, 

क्रमांक ११/ २०१४ , 
राहणार राहुरी . 

दिनांक १२- १२ - २०१४ . 
१०५ ब्राम्हणी श्री . शशिकांत संतराम तेलोरे , क्रमांक १२ / २०१४ , 
राहणार ब्राम्हणी. 

दिनांक १२ - १२- २०१४. 
श्रीम. सुरेखा रविंद्र म्हसे , क्रमांक १३ / २०१४ , 
राहणार आरडगाव . 

दिनांक १२ - १२- २०१४. 
श्रीमती शांताबाई बाळासाहेब होडगर , क्रमांक १४ / २०१४ , 
राहणार आरडगाव . 

दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 
बारागाव श्री. पाराजी रामभाऊ गडधे, क्रमांक १५/ २०१४, 
नांदूर राहणार गडधे आखाडा . 

दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 


आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

___ ५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 


राहुरी 


५ वर्षे. 


आरडगाव 


आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 


आरडगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११ , शके १९३७ 


१७ 


परिशिष्ट – चालू 


राहुरी 


१०७ 


१०८ 


नांदूर 


१०८ 


१०८ 


१०९ 


राहाता 


४० 


४५ 


४७ 


बारागाव ____ श्री . उत्तम दशरथ बर्डे, 

क्रमांक १६/ २०१४, 
नांदूर राहणार म्हैसगाव . 

दिनांक १२ -१२ - २०१४ . 
बारागाव श्री. राधाकिसन माधव येवले , क्रमांक १७/ २०१४ , 
राहणार मल्हारवाडी. 

दिनांक १२ - १२ - २०१४. 
डिग्रस श्री . केशव गोविंद बेल्हेकर , क्रमांक १८ / २०१४, 
राहणार डिग्रस . 

दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 
डिग्रस श्री. निसार ईमाम शेख, 

क्रमांक १९/ २०१४ , 
राहणार राहुरी खुर्द. 

दिनांक १२- १२ - २०१४ . 
वांबोरी श्री . ज्ञानदेव रंभाजी शिंदे( तांबटकर), क्रमांक २० / २०१४ , 
राहणार वांबोरी . 

दिनांक १२ - १२- २०१४ . 
सावळीविहीर श्री . दंडवते संदिप सुधाकर, क्रमांक ४/ २०१४ , 
बु ||. राहणार साकुरी . 

दिनांक १२- १२- २०१४. 
वाकडी श्री . वाघ विश्वनाथ पांडुरंग , क्रमांक ७ / २०१४, 
राहणार चितळी. 

दिनांक १२ -१२ - २०१४ . 
लोणी खुर्द. श्रीम. घोघरे आशाबाई आप्पासाहेब, क्रमांक ९ / २०१४, 
राहणार लोणी बु ।।. 

दिनांक १२- १२ - २०१४ . 
कोलार बु| |. श्रीम . लोखंडे शिला किरण , क्रमांक १२/ २०१४, 
राहणार कोल्हार बु । ।. 

दिनांक १२ - १२- २०१४ . 
दाढ बु | |. श्रीम . गांगुर्डे लताबाई मधुकर , क्रमांक १३/ २०१४ , 
राहणार भगवतीपूर . 

दिनांक १२- १२ - २०१४ . 
नेवासा खुर्द. श्रीम . डॉ . मनिषा भाऊसाहेब वाघ , क्रमांक १/ २०१४ , 
राहणार नेवासा खुर्द. 

दिनांक १२- १२ - २०१४ . 
पाचेगाव श्री . गर्दे भिवाजी विठोबा , क्रमांक २/ २०१४ , 
राहणार निभारी . 

दिनांक १२ -१२ - २०१४ . 
पाचेगाव श्री. शेटे विठ्ठल नामदेव , 

क्रमांक ३ / २०१४ , 
राहणार गाणेगाव . 

दिनांक १२- १२ - २०१४ . 
सोनई श्री . गोसावी भारत दत्तपुरी, क्रमांक ४/ २०१४, 
राहणार सोनई. 

दिनांक १२ - १२- २०१४ . 
चिचोंडी श्री . ससे मारुती गणपत , क्रमांक ६ / २०१४ , 
पाटील राहणार चिचोंडी पाटील . 

दिनांक १२ - १२- २०१४ . 
वाळकी श्रीमती वाघमोडे ताराबाई दत्तात्रय , क्रमांक ७/ २०१४, 
राहणार साकत खुर्द. 

दिनांक १२- १२- २०१४. 
गुंडेगाव श्रीमती भापकर मंदा सुधाकर, क्रमांक ८/ २०१४ , 

राहणार राळेगण म्हसोबा. दिनांक १२- १२ - २०१४ . 
आरणगाव ___ श्रीमती कुलट जालिंदर बाजीराव , । क्रमांक ९/ २०१४ , 
राहणार बुरुडगाव . 

दिनांक १२ - १२- २०१४ . 


आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 


४८ 


नेवासा 


सा 


६४ 


६४ 


६७ 


नगर 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २६ ते एप्रिल १ , २०१५ / चैत्र ५ - ११, शके १९३७ 


परिशिष्ट – चालू 


६ 


नगर 


आरणगाव 


श्री . गहिले मोहन गोविंद , 
राहणार आरणगाव . 


क्रमांक १० / २०१४, 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 


आरणगाव 


श्री . दळवी ज्ञानदेव जगन्नाथ , 
राहणार सोनेवाडी . 


क्रमांक ११/ २०१४ , 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 


आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 


पाथर्डी 


८१ 


मिरी 


क्रमांक १ / २०१४ , 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 


मिरी 


श्रीमती बर्डे सुमन रभाजी 
राहणार हनुमानटाकळी. 
श्रीम. वांढेकर सिंधू नवनाथ 
राहणार मोहेज खुर्द. 
श्रीमती मरकड देवीदास विनायक , 
राहणार पाथर्डी. 


क्रमांक २/ २०१४ , 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 


६ 


३ 


तिसगाव 


क्रमांक ४/ २०१४, 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 


आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 


तिसगाव 


श्रीमती आरोळे रविंद्र बाबुराव , 
राहणार मढी . 


क्रमांक ५/ २०१४, 
दिनांक १२- १२ - २०१४ . 


आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 


तिसगाव 


श्री . मरकड भगवान सुर्यभान , 
राहणार मढी. 


तिसगाव 


श्री. मरकड सदाशिव सुखदेव , 
राहणार मढी. 


माळी 


क्रमांक ६/ २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक ७/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२- १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक ८/ २०१४, __ आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ -१२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक ९ / २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२- २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक १० / २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक ११ / २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक १२/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ -१२- २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक १३/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक १२ - १२- २०१४ . 

५ वर्षे. 
क्रमांक १४/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
दिनांक २६ - १२ - २०१४ 

५ वर्षे. 

अनिल कवडे, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 


श्री. वायकर विजय साहेबराव, 
बाभुळगाव . राहणार माळी बाभुळगाव. 
माळी श्री . गर्जे भुजंग संपतराव, 
बाभुळगाव. राहणार अकोला . 
माळी श्री. भडके रमेश कोंडीराम , 
बाभुळगाव . राहणार माळी बाभुळगाव. 
माळी श्री. गर्नेविश्वास बाबासाहेब , 
बाभुळगाव . 

राहणार अकोला . 
भालगाव श्री . गोल्हार भगवान यशवंत , 

राहणार जवळवाडी. 
श्री. ढाकणे बाबुराव विश्वनाथ , 

राहणार ढाकणवाडी. 
टाकळी श्री . खेडकर सुमन राजेंद्र , 
मानूर . राहणार टाकळी मानूर . 


- 


भालगाव 


अहमदनगर , १० फेब्रुवारी २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११, शके १९३७ 


१९ 


सोमवार , फेब्रुवारी १६ , २०१५ / माघ २७, शके १९३६ 

आदेश 
क्रमांक कावि / ग्रापं /कार्या- ८ - अ/ १९९/ २०१५. – ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ चे कलम १५- बी ( १ ) 
अन्वये खालील परिशिष्टात नमूद केलेल्या अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितींची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी विहित 
रितीने खर्चाचेहिशोब सादर न केल्यास त्यांना निरर्ह केलेबाबतचे आदेश निर्गमित केले आहे . 

त्याअर्थी, मी, अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितींची निवडणूक 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी विहित रितीने खर्चाचेहिशोब सादर न केल्यास त्यांना निरर्ह ठरविलेल्या उमेदवारांची नावे खालील परिशिष्टात नमूद 
केलेप्रमाणे अहमदनगर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद मतदार विभाग गटनिहाय निरर्ह ठरविलेली उमेदवारांची यादी त्यांचे पत्त्यासह महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध करीत आहे . 

परिशिष्ट 


जिल्हा अहमदनगर 
अहमदनगर जिल्हा परिषद मतदार विभाग 


तालुका 


अनर्हतेचा कालावधी 


आदेशाचा क्रमांक 
व दिनांक 


१ 


संगमनेर 


क्रमांक १/ २०१४, 
दिनांक १२- १२ - २०१४ . 
क्रमांक २/ २०१४, 
दिनांक १२- १२- २०१४. 


आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 


क्रमांक ३ / २०१४ , 
दिनांक १२- १२ - २०१४ . 


५ वर्षे. 


क्रमांक ५ / २०१४ , 
दिनांक १२- १२- २०१४ . 
क्रमांक ६/ २०१४ , 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 


मतदार मतदार 

उमेदवारांचे नाव 
विभाग विभागाचे 
क्रमांक 

नाव 

४ 
७ निमोण श्री . किरण सुभाष गिते , 

राहणार नान्नज दुमाला. 
निमोण श्रीमती ज्योती सखाहरी शेरमाळे , 

राहणार नान्नज दुमाला . 
तळेगाव निर्मला दादासाहेब गुंजाळ, 

राहणार कोल्हेवाडी. 
१० धांदरफळ बु . श्री . भोरू सखाराम भुतांबरे , 

राहणार सावरचोळ . 
बोटा श्रीम . टपाल मंदाबाई बाळासाहेब , 

राहणार कोठे खु . 
बोटा श्रीम. भागवत सुवर्णा दत्ताराम , 

राहणार नांदूर खांदरमाळ . 
बोटा श्रीम. चंद्रकला विनायक भोईर , 

राहणार जवळे बाळेश्वर . 
बेलापूर बु . श्री. थोरात विकास शामराव , 

राहणार श्रीरामपूर . 
बेलापूर बु. श्री . देठे आप्पासाहेब दादा , 

राहणार श्रीरामपूर . 
२७ बेलापूर बु . श्री . पाटोळे बबन दादा , 

राहणार श्रीरामपूर . 
२७ बेलापूर बु. श्री. मोरे विठ्ठल पतिंगराव, 

राहणार श्रीरामपूर . 
श्री . बर्डे अशोक भिकाजी, 
राहणार श्रीरामपूर. 


क्रमांक ७ / २०१४ , 
दिनांक २६- १२ - २०१४ . 


क्रमाक ८ / २०१४ , 
दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 


श्रीरामपूर 


क्रमांक १/ २०१४ , 
दिनांक १२- १२- २०१४ . 


आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 


क्रमांक २/ २०१४, 
दिनांक ४- १२- २०१४. 
क्रमांक ४/ २०१४, 
दिनांक १२- १२- २०१४ . 
क्रमांक ५/ २०१४ , 
दिनांक १२- १२ - २०१४. 


बेलापूर बु. 


क्रमांक ६ / २०१४ , 
दिनांक १२ - १२- २०१४ . 


५ वर्षे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, मार्च २६ ते एप्रिल १ , २०१५ / चैत्र ५ - ११, शके १९३७ 


परिशिष्ट – चालू 


___ श्रीरामपूर 


२७ 


बेलापूर बु. 


२७ 


बेलापूर बु. 


२७ 


बेलापूर बु. 


बेलापूर बु. 


दत्तनगर 


२५ 


दत्तनगर 


२५ 


दत्तनगर 


दत्तनगर 


२५ 


दत्तनगर 


श्री. बर्डे मारुती गोकुळ , क्रमांक ७/ २०१४, 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ - १२ - २०१४ . 
श्री . पठाण अल्ताफखान भिकनखान , क्रमांक ८ / २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक १२ - १२- २०१४ . 
श्री. पटारे रविंद्र जोसेफ , क्रमांक ९ / २०१४, 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 
श्री . शेख समशुद्दीन शेखलाल , क्रमांक १०/ २०१४, 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक १२- १२ - २०१४ . 
श्री. देवकर राजेंद्र उर्फ प्रदीप क्रमांक ११/ २०१४ , 
जगन्नाथ , राहणार श्रीरामपूर , 

दिनांक ४ - १२- २०१४ . 
श्री . जगताप काशिनाथ किसन , क्रमांक १२/ २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४- १२ -२०१४. 
श्री . ढोबळे सचिन वसंत , 

क्रमांक १३/ २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ - १२- २०१४ . 
श्री . पाटोळे बबन दादा, 

क्रमांक १४/ २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक १२- १२- २०१४ . 
श्री . बर्डे अशोक भिकाजी, क्रमांक १५/ २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ - १२ - २०१४ . 
श्री. फोफसे शिवनाथ गंगाधर , क्रमांक १६/ २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४- १२-२०१४. 
श्री . खरात भाऊसाहेब बाजीराव , क्रमांक १७/ २०१४, 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 
श्री . पटारे रविंद्र जोसेफ , 

क्रमांक १८ / २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक १२ - १२- २०१४ . 
श्री . पठाण अल्ताफखान भिकनखान , क्रमांक १९ / २०१४, 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक १२- १२ - २०१४ . 
श्रीमती पंडीत विजया संतोष क्रमांक २० / २०१४ , 
राहणार श्रीरामपूर . 

दिनांक ४ - १२ - २०१४ . 
आंबेकर विजय किसन , 

क्रमांक १/ २०१४ , 
राहणार कोळेवाडी. 

दिनांक १२ - १२- २०१४ . 
जालींदर काशिनाथ घिगे, क्रमांक २/ २०१४, 
राहणार कोळेवाडी. 

दिनांक १२- १२- २०१४. 
श्रीम . जाधव भिकुबाई प्रकाश , क्रमांक ३/ २०१४, 
राहणार केंदळ खुर्द. 

दिनांक १२- १२ - २०१४ . 
श्री. बर्डे सुभाष मारुती, 

क्रमांक ४/ २०१४ , 
राहणार कणगर . 

दिनांक १२ - १२- २०१४ . 


आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 
आदेशाच्या दिनांकापासून 

५ वर्षे. 


२५ 


दत्तनगर 


दत्तनगर 


२५ 


दत्तनगर 


दत्तनगर 


निपाणी 


वडगाव . 


राहुरी 


५१ 


सात्रळ 


५१ 


सात्रळ 


सात्रळ 


५१ 


सात्रळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- अ – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च २६ ते एप्रिल १, २०१५ / चैत्र ५ - ११ , शके १९३७ 


२१ 


परिशिष्ट – चालू 


बारागाव 


राहाता 


M . 


३१ राहुरी ५३ ब्राह्मणी श्रीम. सविता विजय तेलोरे, क्रमांक ५/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 

राहणार ब्राह्मणी. दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
श्रीम . आढाव उषाताई बबन, क्रमांक ६/ २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
नांदूर . राहणार चिंचाळे . 

दिनांक १२- १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
बारागाव श्रीम. गायकवाड प्रमिला सुभाष , क्रमांक ७ / २०१४ , 

आदेशाच्या दिनांकापासून 
नांदूर . राहणार वरवंडी, दिनांक १२- १२ - २०१४. 

५ वर्षे. 
बारागाव 

श्रीम . पवार शितल रावसाहेब, क्रमांक ८ / २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
नांदूर . राहणार डिग्रस . 

दिनांक १२- १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
वांबोरी श्री . ढोकणे नामदेव पांडुरंग , क्रमांक ९ / २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
राहणार उंबरे . दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
२१ साकुरी श्रीम. गोर्डे संध्या संतोष, 

क्रमांक १५/ २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
राहणार अस्तगाव . दिनांक १२- १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
लोणी खु. श्री . सुगंधराव कचरू ब्राह्मणे , क्रमांक १७/ २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
राहणार लोणी बु. दिनांक १२ - १२ -२०१४ . 

५ वर्षे. 
२४ कोल्हार बु. श्री . खर्डे सुरेंद्र माधवराव, क्रमांक १८/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
राहणार कोल्हार बु. दिनांक १२ - १२ - २०१४. 

५ वर्षे. 
कोल्हार बु . श्री. भक्त सुमंत सदानंद , क्रमांक १९/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
राहणार कोल्हार बु . दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
२४ कोल्हार बु . श्री. राऊत पाटील किरण शिवाजी, क्रमांक २० / २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
राहणार कोल्हार बु. दिनांक २६- १२- २०१४ . 

५ वर्षे. 
नेवासा 

श्रीम . मिसाळ लताबाई अशोक , क्रमांक ५/ २०१४, आदेशाच्या दिनांकापासून 
राहणार भेंडा बु. दिनांक १२ - १२- २०१४ . 

५ वर्षे. 
४५ देहरे श्रीम . जाधव सुनिता शिवाजी, क्रमांक १/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
राहणार देहरे . दिनांक १२ -१२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
श्रीम. रोकडे नंदा अशोक , क्रमांक २/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
राहणार बाबुर्डी. दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
आरणगाव श्रीमती कांबळे सुजाता सुधीर , क्रमांक ३/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
राहणार नगर . दिनांक १२ - १२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
आरणगाव श्रीमती उमाप सुनिता सुनिल क्रमांक ४/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
राहणार नगर . दिनांक २६ -१२ - २०१४ . 

५ वर्षे. 
९४ नेप्ती श्रीमती कापसे उज्वला संतोष , क्रमांक ५/ २०१४ , आदेशाच्या दिनांकापासून 
राहणार नगर . दिनांक १२- १२ - २०१४. 

५ वर्षे. 

अनिल कवडे, 

जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 
अहमदनगर , १० फेब्रुवारी २०१५. 


भेंडा 


नगर 


आरणगाव 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE. 


